30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, बोटा, जि. 
अहमदनगर येथील इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.१७७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०६ जुले, २०२४. 


वाचा: 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुबोटा३०खाटाबांधकाम/१३४८३-८४/२४, दिनांक २७.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, बोटा, जि. अहमदनगर येथील इमारत बांधकामासाठी रु. २५२०.७२ लक्ष 
एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय : 

३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, बोटा, जि. अहमदनगर येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये रुग्णालय इमारत (9 +9) असून 
रुग्णालय इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४९०१.५९ चौ.मी. आहे. बांधकामाचा दर रु.२८००० प्रति चौ.मी. आहे. 
सदर अंदाजपत्रकामध्ये विद्युतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक, संरक्षण भिंत व गेट, 
अंतर्गत रस्ता, भू-विकास, फर्निचर इ.साठी तरतूद करण्यात आलेली असून सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Recapitulation sheet प्रमाणे इमारत बांधकामाच्या रु. 2420.02 लक्ष किंमतीच्या, अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. अटी व शार्ती :- 


१) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


qo) रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 


एअर कंडीशनरसाठी जागा F Aiea duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या 
सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची 
Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय 
डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाझी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन 
त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 


११) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 


सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम 
करण्यात यावे. 


२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


१३ क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


94) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र We करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


१६) अस्तित्वातील ग्रामीण रुग्णालयाचा पूर्ण वापर करावा 
३. उपरोक्त १ ते १६ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-३ 


४. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यळलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-इमारती,११०- रुग्णालये व दवाखाने, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक 
आरोग्य केंद्र, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पु. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, बोटा, जि. अहमदनगर येथील इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 
६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- 
१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचा उच्चस्तरीय सचिव समिती दि.०३ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने 
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-२०२/२०२४/इमा-२ दि. ०१.०७.२०२४ 
अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०२१५५६५४७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
S A NJ AY DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206cd39 


D ATT A R A M 0898bbe0690fead8f00f6a3eb, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=09A8917EDE715503310B61D8A24357A9 


45B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, cn=SANJAY 
MAHADESHWAR 0 


Date: 2024.07.05 23:27:08 +05'30' 


(संजय द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नाशिक. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, नाशिक. 
६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अहमदनगर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अहमदनगर. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 

पृष्ठ 3 पैकी 3 


Name of the Dopartmont : Public Hoalth Dopartmunt as mies शिका 
Name of Work : Upgradation of Primary Hoalth Centro into 30 Bodded Rural Hospital Building at Bota, 

Tal. Sangamnor, Dist - Ahmodnagar. - 
Executing Agency ; Public Works Dopartmont mi 
Land Availability : Yos 


Architect : Government 


"४४४४४४७७00 2000००००००... 


ec Rt ree ieipe कळया कदक वळ <n ee ae pte ma 


न्स a tw 
RECAPITULATION SHEET as 
vo | Particulars of Scopo Unit Rato Norms Cost Rs. 


: Rs Por (Sqmt./ Moter/ —| Total 
= LumpSum otc.) Ww शशि 


ESSENTIAL ITEMS (Compononts) _ eubeiectseahiccace 


|_1_| Building proper (Built Up Aroa - Sg.m - le BERET 
Ground Floor pte : 2468.92 |Sq.M | 28,000 6,91,29,760 
First Floor — 2432.67 |Sq.M | 28,000 6.81,14,760| 
Total B.-A. =["""4901.59/Sq.M_| [Sup Tot (Any 
68,62,2: 


13,72,44,520 


Electrification ee a | (९081 5% of (61) 
ne Me Ta 8% 8 
Fire Fighting Arrangements | ras ities @ 39, 


INGE Be डत ee OE : 
Ait Conditioning (for Operation theatre) 

Medical Gas Pipeline __ 
Pump house, bore well elc 


Solar System 


a म 
Water Supply & Sanitary Works Sub Total (3) 
|_4 [Furniture a व्या ISq.M_[ _500 
_(B) MISCELLANEOUS ITEMS 


Compound Wail & Gate (Rint) = | ____20,00,000 
Water Main Storage os = ___|_ 100000) Litres 23 23,00.000 
Internal road, Land Development, Parking, 4.5% of (A1) 61.76.003 


Land Scaping, Soil Investigation etc. aioe लन te डी 
Sub Total (8 


_ ————----—— ह Project Cost (P)= (A) + (B) 19,88,56,484 
|| 


PROVISIONS ee = = = 
चा _{!) Contingencies 4% on (sub (0158181) Contingencies 4% on (sub total A1) 54,89,781 oe: = 
(ii) GST ____3,57,94,167| 


GST 18% on (P) 
____{ili) Price Escalation 5% on (P) ___99,42,824 Sie ee 


——_—___________('v) Labour insurance 1% on (P) ____19,88,565 ळा न 
Sub Total (८ ____5,32,15,337 


__TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C) _25,20,71,820 
Say Rs. Lakhs] _ Rs. Lakhs 2520.72 


1 Bldg Civil (A1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 38,433 /Sqm 
3 Total (A+B) ‘= Rs 40,570 /Sqm 


eee 


<< 


